आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त 
क्षेत्रीय कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या गट-ड 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य व 
जबाबदाऱ्या एकत्रित करुन सुधारीत 
करणेबाबत. (शुद्धीपत्र) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३७१७/प्र.क्र.१४६/का.१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २० जानेवारी, २०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-३७१७/ 
प्र.क्र.१४६ / का.१५, दि. १३.१२.२०१९. 


शासन शुद्धीपत्र- 

उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
क्षेत्रिय कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे संवर्गाचे एकत्रिकरण करुन ते “बहुउद्देशिय 
कर्मचारी” असे करून या बहुउद्देशिय कर्मचाऱ्यांचे कामाचे स्वरूप तसेच कर्तव्य व जबाबदा-या निश्चित 
करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील वाक्य “आदिवासी विकास 
विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या ATG व Rye यांच्या आस्थापनेक्रील” याऐवजी 
“आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेली क्षेत्रिय कायलिये सकीय AAT व 
वसतीगृहे यांच्या आस्थापनेवरील”असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१२०११२३४०४०२४ असा आहे. हा NST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


h 
GOVI N D MAHAD EO 4.20=93cbea44cdf3d68abe120a0a967fe5ac93d28b63146be4 
3c432f21653b6f6ba, postalCod 
TR 


ALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=301866cb28a1109fa37f9b2b3be066426406ccfe599d 
MAI N KA R 4017f33195279f8ae8c1 3, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF 

MAHARASHTRA, cn=GOVIND MAHADEO MAINKAR 

Date: 2020.01.20 11:25:22 +05'30 


(गोविंद माईणकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३७१७/प्र.क्र.१४६/का.१५ 


AN 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

९. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१०. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर 

११. सर्व सह / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
१३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१४. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


